नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४१/का-१४११, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक :- ०२ जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१५/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये फलटण नगरपरिषदच्या एकुण २१ कामांसाठी 
रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील मंजूर 
विकासकामांची कार्यान्वित यंत्रणा स्तंभ ४ ऐवजी स्तंभ क्रमांक ५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अ. कामांचे नाव रक्‍कम । सध्याची कार्यान्वयीन | बदल करावयाची 
क्र. (कोटीत) यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा 
Ee २ ३ 1 छे षु 
i रिंगरोड गिरवी नाका ते बाणगंगा नदी गं .०० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
रस्ता डिव्हाडर बांधणे व वृक्षरोपन विभाग, सातारा फळटण 
करणे इलेक्ट्रीक पोल रंगकाम करणे. 
२ | रिंगरोड गिरवी नाका, पोलिस | ,00 सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
स्टेडान, नाना नानी पार्क, पोलिस विभाग, सातारा फलटण 
वसाहत येथील फुटपाथ विकसित 
करणे. 
३ । क्रांतिसिह नाना पाटील चौक परिसर १.५० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
विकसित करणे. विभाग, सातारा फलटण 
४ | क्रांतिरिह नाना पाटील चौक ते १.५० सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक रस्ता विभाग, सातारा फलटण 
विकसित करणे. 
५ | श्रीकृष्ण मंदिर ते हानी नगर उर्वरित ०.५० | सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
रिटेनिंग वॉल बांधणे. विभाग, सातारा फलटण 
६ । महावीर स्तंभ परिसर विकसित करणे. ०.५० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
विभाग, सातारा फळटण 
७ | रानडे पेट्रोल पंप ते आटमोरी पुल २.३३ सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
कॅनोल पट्टी सुशोभिकरण करणे. विभाग, सातारा फलटण 
८ | फलटण नगरपरिषद अग्निडामन केद्र ०.५० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
परिसर विकसित करणे. विभाग, सातारा फलटण 
९ । श्रीकृष्ण मंदिर ते दहावा विधी होड a oo सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
पर्यंत रस्ता करणे व पुल बांधणे. विभाग, सातारा फलटण 
| ० | सदृगगुरु हरीवुवा महाराज मंदिर ०.६५  । सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
नजीक बाणगंगा नदी रिटेनिंग वॉल विभाग, सातारा फलटण 
बांधणे 


]ासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४१/का-१४११, 


अ. मांचे नाव रक्‍कम । सध्याची कार्यान्वयीन | बदल करावयाची 
क्र (कोटीत) यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा 
दिं १ | दहवा विधी होड विकसित करणे. i ,00 सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
विभाग, सातारा फळटण 
१२ | फलटण नगरपरिषद हद्दीमध्ये विविध i | .०० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
ठिकाणी प्रसाधनगृह विकसित करणे. विभाग, सातारा फलटण 
१३ | फलटण नगरपरिषद जलतरण तलाव ०.५० । सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
सुधारणा करणे. विभाग, सातारा फळटण 
१४ | पेठ मंगळवार येथील मटण मार्केट ०.३० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
शेजारी समाज मंदिर बांधणे. विभाग, सातारा फलटण 
१५ | धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज ०.२२ सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
पुतळा लाईट व्यवस्था करणे. विभाग, सातारा फलटण 
१६ | नामजोठी पेट्रोल पंप ते फरांदे ०.३० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
हॉस्पीटल ते नवीन सुविधा हॉस्पिटल विभाग, सातारा फलटण 
रस्ता करणे. 
१७ | नारळी बाग ओपन स्पेस मध्ये ०.२० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
सामाजिक सभागृह बांधणे. विभाग, सातारा फळटण 
१८ | फडे हॉस्पिटल खुल्या जागेत ०.३०  । सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
सामाजिक सभागृह बांधणे. विभाग, सातारा HSC 
१९ | श्रीमंत संजीवरराजे बंगला ते भोरी ०.२० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
मस्जीद रस्ता डांबरीकरण करणे. विभाग, सातारा फलटण 
२० | भारत प्लायवुड ते निरा उजवा ०.३०  । सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
कालवा कॉँक्रीटगटर करणे. विभाग, सातारा फळटण 
२१ | गोळीबार मैदान येथे गटर करीता ०.२० सार्वजनिक बांधकाम | फळटण नगरपरिषद, 
सिमेंट पाईप बसविणे व चेंवर बांधणे विभाग, सातारा फलटण 
एकुण १५.०० 
२. यासंदर्भातील इतर अटीव शार्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१२३२००६९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH BABANRAO : 
GHADGE 


473309 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, सातारा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४१/का-१४११, 


३. मुख्य अधिकारी, फलटण नगरपरिषद, जि. सातारा, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


